वाचा:- : 
. शासन अधिसूचना, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : करोना-२०२० / प्र. क्र.५८ 


महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना विषाणू 
प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून 
लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या 
कालावधीमध्ये दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी 


यांच्या शासकीय कार्यालयातील 
उपस्थितीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८(र.वका.) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २१ एप्रिल, २०२० 


/ आरोग्य-५, दिनांक १४ मार्च, २०२०, 


. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-२०२० / प्र. क्र. ३५ /१८ 


(र.वका.), दिनांक १८ मार्च, २०२०, 


. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, HATH : समय-२०२० / प्र. क्र. ३५ /१८ 


(र.वका.), दिनांक २० मार्च, २०२०, 


. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-२०२० / प्र. क्र. ३५ 


/१८(र.वका.), दिनांक 23 मार्च, २०२०, 


. शासन अधिसूचना, आपत्ती व्यवस्थापन व मदत व पुनवर्सन, क्रमांक : डीएमयू 


२०२०/सीआर ९२/डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल, २०२०, 


. शासन अधिसूचना, आपत्ती व्यवस्थापन व मदत व पुनवर्सन, क्रमांक : डीएमयू 


२०२०/सीआर ९२/डीआयएसएम-१, दिनांक १७ एप्रिळ, २०२०. 


. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-२०२० / प्र. क्र. ३५ 


/१८(र.वका.), दिनांक १८ एप्रिळ, २०२०, 


. केंद्रशासनाच्या लोकतक्रार, wr, कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाचे 


क्र.११०१३/९/२०१४-७-(५ Ill) दिनांक 29 ATA, २०२० चे आदेशा. 


. महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना, मुंबई यांचे दि. १८ एप्रिल, २०२० चे 


मा.मुख्य सचिव महोदयांना उद्देशून लिहिलेले पत्र. 


शासन निर्णय क्रमांकः समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८(र.वका,) 


झासन निर्णय:- 


कोरोना विषाणूंचा (COVID-98) प्रसार राज्यातील कार्यालयांमध्ये होऊ नये, तसेच 
राज्यातील अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांचा संसर्ग होऊ नये म्हणून विविध प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना राबविण्याच्या दृष्टीने या विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या 
उक्त संदर्भाधीन क्र. २, ३, ४ व ७ येथे नमूद केलेल्या शासन आदेशान्वये शासकीय 
कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची एकूण उपस्थिती नियंत्रित करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
२. याबाबत केंद्रशासनाच्या उक्त संदर्भ क्र. ८ येथील दिनांक २७ मार्च, २०२० च्या 
आदेशान्वये कार्यालयात अत्यावश्‍यक सेवा देण्यासाठी उपस्थित राहण्यापासून दिव्यांग 
कर्मचाऱ्यांना वगळण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य 
अपंग कर्मचारी संघटनेने दिव्यांग व्यक्‍तींची रोगप्रतिकारक शक्‍ती सर्वसामान्याच्या तुलनेत 
तितकीशी चांगली नसल्याने त्याचप्रमाणे दळण वळणाबाबत ऐनवेळी उद्भवणाऱ्या अडचणींचा 
सामना करणे दिव्यांगाना कष्टप्रद व त्रासदायक होत असल्याने सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना 
लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याची मागणी 
संदर्भ क्र.९ येथील पत्रान्वये केली आहे. 
३. उपरोक्त परिस्थितीत राज्यामध्ये लॉकडाऊनच्या कालावधीत शासकीय 
कार्यालयामध्ये कामकाज करण्यासाठी उपस्थित राहण्यापासून सर्व दिव्यांग अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना या आदेशान्वये सूट देण्यात येत आहे. 
४. सदरचे आदेश पुढील आदेझशापर्यन्त लागू राहतील. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या"/७"/५/.॥8॥9॥/99॥[॥॥9.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२००४२११६२४३६२१०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार Tea Ta रर व नांवाने, 


Anshu 
Sinha 


(अन्झु सिन्हा) 
सचिव (प्र.सु.व.र.व.का) 


Wa: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८(र.वका,) 


. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ 


सचिवालय, मुंबई. 


. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
. मा. मुख्य मंत्र्यांचे प्रधान सचिव(५ प्रती), मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 
. मा.उपमुख्य मंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


८. सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
९. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


२५ 


|“ 


२७ 
२८ 
२९ 


३०. 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 


. मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, 

. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
. प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई 

. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 

. प्रबंधक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, 

. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 

. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

. मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

. राज्य मुख्य सेवा हकक आयुक्त, राज्य सेवा हक्‍क आयोग, मुंबई, 

. सर्व विभागीय आयुक्त, 

. आयुक्त, सर्व महानगर पालिका, 

. व्यवस्थापकीय संचालक, BEST महामंडळ, मुंबई 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, मुंबई 

. सर्व जिल्हाधिकारी, 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२६. 


सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागप्रमुख / प्रादेशिक 
प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती ), 
. अध्यक्ष/सचिव, महाराट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना, मुंबई - ३२. 
. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, 


वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस[आय) समिती, टिळक भवन, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८(र.वका,) 


३१. नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, Jars 
इस्टेट, मुंबई ४०००३८. 

३२. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

३३. बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट 
4. ८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

३४. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल 
रोड, मुंबई ४००००४. 

३५. भारतीय कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, 
ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३. 

३६. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, 
मुंबई ४०००२८. 

३७. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

३८. निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई४०००३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


